स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत नागरी 
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 

औरंगाबाद महानगर पालिका, जिल्हा औरंगाबाद. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.१४३/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १३ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा:- 

. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नवि-३४, दि. १५.०५.२०१५ 

. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक:- स्वमअ-२०१८/प्र.क्र. १४३/नवि-३४, दि.१२.०४.२०१८ 

. स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत गठीत उच्चाधिकार समितीच्या दिनांक ३०/०८/२०१९ रोजी 
संपन्न झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


क! 


A) 


AN 


शासन निर्णय :- 

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत औरंगाबाद महानगर पालिकेच्या रु. ९१,७९,५०,०००/- (रूपये 
एक्याण्णव कोटी एकोणऐंजी लक्ष पन्नास हजार फक्त) किंमतीच्या नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास 
संदर्भीय क्रमांक २ येथील शासन निर्णयानुसार प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. 


२. सदर प्रकल्पास प्रशासकीय मंजूरी देताना औरंगाबाद शहरात निर्माण होणार्‍या सर्व घनकचर्‍यावर 
केंद्रीकृत पद्धतीने प्रक्रिया करण्याचे प्रस्तावित होते. तथापि, अशा प्रकारे केंद्रीकृत प्रक्रिया करण्यासाठी लागणारी 
जागा औरंगाबाद महानगर पालिकेस उपलब्ध न झाल्याने विकेंद्रीकृत पद्धतीने शहरातील तीन ठिकाणी प्रक्रिया 
केंद्र उभारण्याचे विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीने ठरविले. त्या 
अनुषंगाने मंजूर प्रकल्प अहवालात बदल करून त्यास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती औरंगाबाद 
महानगर पालिकेने केली आहे. 


३. यानुसार, औरंगाबाद महानगर पालिकेने रु. १४८,७९,०३,०००/- (रूपये VHal अठ्ठेचाळीस कोटी 
एकोणऐंशी लक्ष तीन हजार फक्त) किंमतीच्या सुधारित अंदाजपत्रकास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची तांत्रिक 
मान्यता घेऊन राज्य अभियान संचलनालयाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. 


४. सरदर प्रस्तावाची छाननी राज्य अभियान संचालनालायच्या स्तरावर करून त्यास राज्यस्तरीय तांत्रिक 
समितीने मान्यता दिल्यावर सदर प्रस्ताव दिनांक ३०/०८/२०१९ रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या 
बैठकीत ठेवण्यात आला होता. सदर बैठकीत उच्चाधिकार समितीने औरंगाबाद महानगर पालिकेच्या सुधारित 
प्रकल्प अहवालास मान्यता प्रदान केली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.१४३/नवि-३४ 


५. औरंगाबाद महानगरपालिकेने सादर कलेल्या रु. १४८,७९,०३,०००/- (रूपये एकऱी अठ्ठेचाळीस कोटी 


एकोणऐंशी लक्ष तीन हजार फक्त) किंमतीच्या प्रस्तावापैकी रु. ९१,७९,५०,०००/- (रूपये एक्याण्णव कोटी 


एकोणऐंशी लक्ष पन्नास हजार फक्त) किंमतीच्या (या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातीळ रकाना 


क्र.२व रकाना क्र. ३ मध्ये दर्शविल्यानुसार) प्रस्तावास संदर्भीय क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात आली आहे. औरंगाबाद महानगर पालिकेने सादर केलेल्या रु. १४८,७९,०३,०००/- (रूपये VHat 


अठ्ठेचाळीस कोटी vara लक्ष तीन हजार फक्त) किंमतीच्या (या शासन निर्णया सोबतच्या विवरणपत्रातील 


रकाना ४ व रकाना ५ मध्ये दर्शविल्यानुसार) सुधारित प्रकल्प अहवालात मूळ प्रकल्प अहवालातील काही बाबींची 


संख्या कमी केली आहे, काही बाबी वगळल्या आहेत तर, काही बाबी नव्याने समाविष्ट केल्या आहेत. यामुळे मूळ 


प्रकल्प अहवालात रु. ५६,९९,५४,७७८ (छप्पन्न कोटी नव्याण्णव लक्ष चोपन हजार सातठऱो अठ्याहत्तर फक्त) ने 


वाढ झाली आहे. उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने या शासन निर्णया सोबतच्या 


विवरणपत्रातील रकाना ६ मध्ये दर्शविलेल्या रु. ५६,९९,५४,७७८ (छप्पन्न कोटी नव्याण्णव लक्ष ATA हजार 


सातशे अठ्याहत्तर फक्त) अधिक किंमतीच्या बाबी मंजूर करण्यास शासन मान्यता देत आहे 


६. सदरच्या बदलामुळे औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाची सुधारित किंमत 


रु. १,४८,७९,०३,९३७/- (रूपये Vaal अठ्ठेचाळीस कोटी एकोणऐंजी लक्ष तीन हजार नऊऱे सदतीस फक्त) 


एवढी राहील. तसेच, वित्तीय आकृतीबंध पुढील तक्त्यात नमुद केल्याप्रमाणे राहील. 


(किंमत रु. कोटीमध्ये) 
प्रकल्पाची स्वच्छ भारत । केंद्र शासनामार्फत | राज्याचा अनुज्ञेय | नागरी स्थानिक स्वराज्य 
मंजूर सुधारित | अभियान (नागरी) | अनुज्ञेय अनुदान हिस्सा (६०:४० या संस्थेचा सहभाग 
किंमत अंतर्गत अनुज्ञेय | (अनुज्ञेय प्रकल्प प्रमाणात) (केंद्र व राज्य शासनामार्फत 
किंमत किंमतीच्या ३५%) मंजूर अनुदाना व्यतिरिक्त) 
LS २ 3 8 4 
६३.०४०३ 


(यापैकी रू. ३८.२४ कोटी 
एवढा निधी राज्य शासन 
देईल तर उर्वरित रू 


१४८.७९०३ १४७.०००० ५१.४५०० ३४.३० क AA Raat 
निधी औरंगाबाद 
महानगरपालिकेस द्यावा 
लागेल) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.१४३/नवि-३४ 


७. संदर्भीय क्रमांक २ येथील दिनांक १२.०४.२०१८ च्या शासन निर्णयात नमूद अटी व शर्तीचे पालन करणे 


बंधनकारक राहील. 


Cs सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००२१३१७१९४४७८२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
a Digitally signed by Ajit Sahebrao Palwe 
Ajit Sahebrao 9१५४७१ 
Maharashtra, OU = Urban 
Palwe 11 या 
(अजित पालवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

२. मा.मंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव, 

३. मा. राज्यमंत्री नगरविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 

४. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 

५. अप्पर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 

६. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक 

७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

८. आयुक्त तथा संचालक, महानगरपालिका प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
९. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालय, मुंबई. 
१०. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 

११. जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद. 

१२. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, औरंगाबाद. 

१३. आयुक्‍त, औरंगाबाद महानगर पालिका 

१४. निवडनस्ती, नवि-३४. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.१४३/नवि-३४ 


विवरणपत्र 
(शासन निर्णय क्रमांक:-स्वमअ-२०१९/ प्र.क्र.१४३/नवि-३४ दिनांक: १३ फेब्रुवारी, २०२० सोबतचे विवरणपत्र) 
(किंमत रु. मध्ये) 
ता सुधारित प्रकल्प 
मूळ ¢ 
oo अहवालामध्ये 
अनु. | मूळ प्रकल्प अहवालामध्ये | अहवालामध्ये | सुधारित प्रकल्प अहवालामध्ये अंतर्भूत 
कर अंतर्भूत अंतर्भुत अंतर्भुत अंतर्भूत फरक 
भ अंतर्भूत बाबी अंतर्भूत अंतर्भूत करावयाच्या बाबी ee 
बाबींची किंमत न 
बाबींची किंमत 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 Screening machine 9 non. 1,44,00,000 Screening Machine 4 Nos 58,75,000 -85,25,000 
2 Balling machine @ 9 nos. 28,80,000 Bailing Machine 4 Nos 13,50,000 -15,30,000 
3 single shaft shredder 1,44,00,000 Single shaft shredder 50,00,000 -94,00,000 
machine @ 9 nos machine 4 No. 
4 Accessories 50,00,000 Accessories 50,00,000 | 0 
5 IEC & Public Awareness (in 1,00,00,000 | IEC & Public Awareness (in 2,00,00,000 +1,00,00,000 
phase wise manner) phase wise manner) 
| 6 | Compost pit shed 8,16,75,621 Compost pit shed 3,50,00,000 -4,66,75,621 
For Long Term Plan 
7 Fencing with gate 18,88,60,919 Fencing with gate 86,85,48,767 | +67,96,87,848 
fe Material recovery facility @ Material Recovery facility 
9 nos. 
कॉ Weighbridge room Weigh bridge room 
10 Tipping area Tipping area 
11 Pre sorting shed Pre sorting shed 
12 Windrow platform Windrow platform 
13 Processing shed Processing shed 
14 Curing area Curing area 
15 Storage Shed for wet waste Storage shed for wet waste 
16 Material Recovery Facility Material Recovery facility 
and Dry waste storage 
17 Leachate tank Leachate tank 
18 Internal Roads Internal roads 
19 Drains Drains 
20 Office Room Office room 
21 Workers Room Workers room 
22 Toilet Toilet 
23 LS] Office building at 
Processing plant 
24 ae Compound Wall 
25 fo Add 12% for GST (item 07 
to item 24) 
26 Processing plant 300 TPD 7,00,00,000 Processing Plants at 3 10,20,00,000 +3,20,00,000 
places: Chikalthana, 
Padegaon & Harsool. @ Rs. 
3,35,00,000 each 
27 Bio-methanation plant 30 12,00,00,000 | Bio-methanation plant (30 12,00,00,000 Lo 
TPD TPD) 
28 Brick Manufacturing plant 28,74,480 Brick manufacturing plant 2,00,00,000 +1,71,25,520 
(CnD Plant Component) 
29 Weighbridge 1| no. 5,71,825 Weighing bridge 71,10,000 +65,38,175 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.१४३/नवि-३४ 


कलां सुधारित प्रकल्प 
मूळ प्रकल्प 
ee अहवालामध्ये 
अनु. | मूळ प्रकल्प अहवालामध्ये | अहवालामध्ये | सुधारित प्रकल्प अहवालामध्ये अंतर्भूत 
‘ अंतर्भूत अंतर्भुत अंतर्भुत अंतर्भूत फरक 
र अंतर्भूत बाबी अंतर्भूत अंतर्भूत करावयाच्या बाबी करव दी 
बाबींची किंमत करावयाच्या 
बाबींची किंमत 
30 Water Tanker 2 nos. 31,12,144 Water Tanker: | no. 15,61,071 -15,51,073 
31 Portable Water Pump @ 2 80,043 Portable water pump 80,043 शिश 
nos. 
32 Sanitary Landfill 3,96,12,339 Sanitary Landfill 4,28,73,033 +32,60,694 
33 Scientific Capping of old 25,00,00,000 Scientific Capping of old 25,00,00,000 10 | 
dumped at Naregaov dumped at Naregaov 
34 Fire Extinguishers 86,880 Fire Extinguishers 74,340 -12,540 
35 | Room @ Rs. 221141 for 27 59,70,807 Deleted | -59,70,807 
locations 
36 Granulator machine @ 20,00,000 Deleted ei -20,00,000 
5,00,000 for 4 nos. 
37 Hadraulic excavator 1 no. 41,38,345 Deleted | 200s -41,38,345 
38 | Collection & Transportation | 10,22,85,756 Deleted | lO -10,22,85,756 
39 Poe fF 0 EIA for Sanitary Landfill 11,23,000 +11,23,000 
40 [oe क? 1. Leachate tank for Sanitary 23,08,683 +23,08,683 
landfill 
Grand Total 91,79,49,159 Grand Total 1,48,79,03,937 | +56,99,54,778 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


